सन २०१८-१९ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती 
योजनेची क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रु.१७.३१ कोटी इतक्या अतिरीक्त 
निधीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : 

१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. आऊयो-२४१६/प्र.क्र.१७७/४ओ, दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ 

२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. आऊयो-२४१७/ प.क्र.१२७/३अे, दि. ३० डिसेबर, २०१७ 

३) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/ प.क्र.१२७/३अे, दि.१७ जुलै, २०१८ 

४) अवर सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.१३४ / 
का-६, दि.९ ऑक्टोंबर, २०१७ 

प्रस्तावना :- 

सन २०१८-१९ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) 
अंमलबजावणी करण्यासाठी रु. ८३३१.१९ लक्ष निधीस प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन 
दि.१७ जुले,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. आदिवासी शेतक-यांना वीज पंप/ 
तेळ पंप व एचडीपीई पाईप पुरवठा ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फ़त 
राबविण्यात येत असलेली योजना बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत (पुर्वीची सुधारित आदिवासी 
उपयोजना) राबविण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन दि.३०.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात 
आला आहे. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत वीज पंप/ तेल पंप व एचडीपीई पाईप या बाबींचा 
पुरवठा करण्यासाठी रु.१७३१.६१ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असल्याचे 
आदिवासी विकास विभागाने कळविले आहे.तसेच सदरचा निधी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व जिल्हाधिका-यांना आदिवासी विकास विभागाने 
संदर्भाधीन दि.९ ऑक्टोंबर,२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सूचीत केले आहे. सबब सन २०१८-१९ मध्ये 
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यासाठी उपलब्ध 
होणाऱ्या रु.१७३१.६१ लक्ष इतक्या अतिरीक्त निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय :- 

१ सन २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत 
[क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील), क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी रु.१३२६.७० लक्ष (रुपये तेरा कोटी सहव्वीस 
लक्ष सत्तर हजार फ़क्त) आणि क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.४०४.९१ लक्ष (रुपये चार कोटी चार 
लक्ष एक्क्यान्नव हजार फ़क्त ) या प्रमाणे एकुण रु.१७३१.६१ लक्ष (रुपये सतरा कोटी एकत्तीस लक्ष 
एकसष्ट हजार फ़क्त) निधी मंजूरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ ओ 


२ सदरचा निधी संबंधित जिल्हयांच्या जिल्हा परिषदांना पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिका-यांनी करावी. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित 
जिल्हयांच्या जिल्हाधिका-यांनी द्यावी. 

३ सदर निधीचा जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील व लेखाशिर्ष सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अव ब येथे 
नमूद असून सदर योजनेचा निधी चालू वर्षी संबंधित लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४ सदर योजनेसाठी संदर्भाधीन दि. १७ जुले,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णायान्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या अटी व शर्ती, मार्गदर्शक सुचना कायम असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११११६३९२८९२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ashok Maroti : 
Atram sonar 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१, मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव , आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
ष्‌. आयुक्त कृषि , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 

१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त 

११. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. अतिरिक्‍त आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती, 

१३. सर्व आदिवासी विकास उपआयुक्त, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 

१५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त, 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२०. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई. 

२१. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२२. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२३. वित्त विभाग (कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२४. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ 

२५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ ओ 


परिशिष्ट - अ 
(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२७/३ अ, दि. ११ .०१.२०१९ 
सोबतचे विवरणपत्र) 
(रु. हजारात) 
मागणी क्र- टी-९ 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग व 


७९६, जमाती क्षेत्र उपयोजना 


३१- जिल्हा योजना 


Sub Scheme : TD030002-Various agricultural development programme Plan (बिरसा मुंडा 


कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत) (TSP) 


अ.क्र योजना कोड बाब जिल्हा रक्‍कम 
a २२२५०७१ ३१ ठाणे १६०१००. 
२ २२२५८०८९ ३१ रायगड ३०००.०० 
3 2224E993 ३१ पुणे ८००.०० 
8 २२२५२०२ ३१ नंदुरबार १५१००.०० 
षु २२२५१६९ ३१ नाशिक ६४३४९००. 
& २२२५६८६१७८ ३१ धुळे १०१००.०० 
9 222YE34E ३१ अमरावती ५४००.०० 
२२२५२४९ ३१ नांदेड २०००.०० 
२२२५३२९ 30 चंद्रपुर ३०००.०० 
1_१0_| २२२५८२३२३८ ३१ गडचिरोली १०५२०००. 
a २२२५३४७ ३१ गोंदिया १०००.०० 
१२ २२२५३७४ ३१ यवतमाळ ६७००००. 
१२ २२२५८४०९ ३१ पालघर ८२००००. 
१5 २२२५८१८७ ३१ जळगाव ९००००. 
१५ २२२५८२९४ ३१ नागपूर ५००००. 
एकुण १३२६७० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ अ 


परिशिष्ट-ब 
(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१२७/३ अ, दि. ११.०१.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र) 
(रु. हजारात) 
मागणी क्र- टी-९ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
७९६, जमाती क्षेत्र उपयोजना 
जिल्हा योजना-३३ 
Sub scheme : 10०0०३०००१ - Distribution of inputs for farmsregional improved tools and 
equipment plan (otsp) (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्राबाहेरील) 

अ.क्र योजना कोड बाब जिल्हा रक्‍कम 
शिक जि २२२५८३४७ 33 गोदिया १०००.०० 

२ २२२५२६७ 33 लातूर ११५.०० 

३ २२२५२४९ ३३ नांदेड ६१२५.०० 

8 २२२५२८५ ३३ हिंगोली २८००.०० 

4 2224E239 २२ परभणी ३००.०० 

& २२२५२५८ 33 बीड ११५.०० 
२२२५८२२२ 33 जालना ११५.०० 

२२२५२११ ३३ औरंगाबाद ३७५.०० 

२२२५८३२९ २२ चंद्रपूर ३०००.०० 

= 2224E399 33 भंडारा ६००.०० 
शिका २२२५८३०२ 33 वर्धा १०००.०० 
१२ २२२५८२९४ 33 नागपूर १०००.०० 
१२ २२२५८३७४ 33 यवतमाळ ६०००.०० 
१४ २२२५८२३२५६ ३३ अमरावती २५००.०० 
१८ २२२५३९२ ३३ वाशीम ७००.०० 
१६ २२२५३६५ ३३ अकोला ११००.०० 
१७ २२२५३८३ 33 बुलढाणा १२००.०० 
96 Q22YE AVE ३३ उस्मानाबाद ३९०.०० 
१९ २२२५६५८१८७ ३३ जळगाव ८५०.०० 
२० २२२५२०२ ३३ नंदूरबार १००.०० 
२१ २२२५८१७८ 33 धूळ ९००.०० 
२२ २२२५१६९ ३३ नाशिक ७३४८.०० 
२३ २२२५०८९ ३३ रायगड २२५०.०० 
२४ २२२५१४२ 33 सोलापुर ४०८.०० 
२५ २२२५११३ ३३ पुणे २००.०० 

एकुण ४०४९१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


